रुपी को-ऑप. बँकेच्या विशेष 
एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेस 
मुदतवाढ देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: युआरबी-१८१४/प्र.क्र.३३१/७-स, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- २३ जानेवारी, २०२३. 
वाचा :-१) शासन निर्णय क्र. युआरबी-१८१४/प्र.क्र.३३१/७-स, दि. ७.४.२०१७. 

२) शासन निर्णय क्र. युआरबी-१८१४/प्र.क्र.३३१/७-स, दि. ११.१०.२०१७. 

3) शासन निर्णय क्र. युआरबी-१८१४/प्र.क्र.३३१/७-स, दि.०७.०२.२०१८. 

४) शासन शुध्दीपत्रक क्र. युआरबी-१८१४/प्र.क्र.३३१/७-स, दि.१४.०३.२०१८. 

५) शासन निर्णय क्र. युआरबी-१८१४/प्र.क्र.३३१/७-स, दि.१३.०७.२०१८. 

६) शासन निर्णय क्र. युआरबी-१८१४/प्र.क्र.३३१/७-स, दि. २५.०२.२०२१. 


प्रस्तावना-: 

रुपी को-ऑप. बँक लि., पुणे या बँकेस “विशोष एकरकमी कर्ज परतफेड योजना” मंजूर 
करण्याबाबत सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांनी दि.१४.३.२०१७ रोजी शासनास 
प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानुसार शासनाने संदर्भ क्र. १ मधील शासन निर्णयाद्वारे या बँकेस विशेष 
एकरकमी कर्ज परतफेड योजना मंजूर केली आहे. तसेच सदर योजनेस संदर्भ क्र. २ व ३ मधील शासन 
निर्णयान्वये तसेच संदर्भ क्र.४ मधील शुध्दीपत्रकान्वये दिनांक ३१.०५.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली 
आहे. तद्‌नंतर रिझर्व्ह बँकेने रुपी बँकेवरील निर्बंधास प्रत्येकवेळी ज्या कालावधीसाठी मुदतवाढ देईल त्या 
कालावधीपर्यंत रुपी dear fasts एक रकमी कर्ज परतफेड योजनेस मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. 

दि. ३०.०९.२०२२ अखेर बँकेत एकूण १४०५ एनपीए कर्जखाती असून सदर खात्यामधून मुद्दल रु. 
२८१.५३ व व्याज रु. ११४०.४१ Bal एकूण रु. १४२१.९४ कोटी इतकी रक्कम येणेबाकी आहे. सदरची सर्व 
खाती अत्यंत जुनी असून बँकेचे अन्य सक्षम बँकेत विलीनीकरण होण्यासाठी सदर खात्यांमध्ये वसूली होणे 
आवश्‍यक आहे. थकीत कर्जाची वसुली होऊन बँकेचा संचित तोटा कमी होऊन बँकेस वाढीव तरलता 
उपलब्ध होईल. याकरिता बँकेने कर्ज खात्यावरील व्याजात काही सुट दिल्यास काही थकबाकीदारांनी सदर 
योजनेअंतर्गत कर्जखाती बंद करण्याची तयारी दर्शविल्याचे PVA आले आहे. सबब, बँकेचे हित लक्षात 
घेऊन सदर योजनेमध्ये काही सुधारणेसह मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांनी दि. ३०.११.२०२२ रोजीच्या पत्राद्वारे रुपी 
को-ऑप. बँक लि., पुणे या बँकेसंदर्भात सादर केलेल्या विहोष एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेच्या मुदतवाढ 
प्रस्तावास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम १५७ मधील तरतूदीनुसार शासनास 
Wet असलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम - ४९ च्या 


शासन निर्णय क्रमांकः युआरबी-१८१४/प्र.क्र.३३१/७-स 
तरतुदीमधून सूट देऊन रुपी को-ऑप. बँक लि., पुणे या बँकेच्या विशोष एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेस 
परिशिष्ट “अ” मधील सुधारणेसह मान्यता देण्यात येत आहे. 

वरील सुधारीत योजनेच्या अंमलबजावणीचा सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे 
यांनी दरमहा आढावा घेऊन भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या अटींचे रुपी को-ऑप. बँकेकडून काटेकोरपणे पालन 
होत असल्याची खात्री करावी. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०१२३१८०३१९६३०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 1, 


Shrikrush na Wadekar 


DN: CN = Shrikrushna Anandrao Wadekar, C = 
IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 

An an d rao Wad e kar MAHARASHTRA, OU = COOPERATION 
MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT 
Date: 2023.01.23 18:07:49 +05'30' 


(श्रीकृष्ण वाडेकर) 
वि.का.अ.तथा सहनिबंधक, 
महाराष्ट्र शासन 
प्रत 
१) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२) अवसायक, रुपी को. ऑप. बँक लि. पुणे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः युआरबी-१८१४/प्र.क्र.३३१/७-स 


परिशिष्ट “अ 


शासन निर्णय क्र. युआरबी-१८१४/प्र.क्र.3३१/७-स, दिनांक २३ जानेवारी, २०२३ सोबतचे सहपत्र 


१. योजनेचे नाव : रुपी को-ऑप. बँक लि., पुणे (अवसायनात) एकरकमी कर्ज परतफेड योजना 
(अवसायकाचे नेमणूकीनंतर) 


२. या योजनेसाठी पात्र असणारे कर्जदार :- 

(अ) व्यवसायाचे स्वरूप / कर्जासाठीचे कारण या कोणत्याही गोष्टींचा बाध न येता जी 
कर्जखाती दि. 39.90.2022 अखेर अनुत्पादित वर्गीकृत असतील अशी सर्व खाती या 
योजनेसाठी पात्र आहेत. 
व्यवसायाचे स्वरूप / कर्जासाठीचे कारण या कोणत्याही गोष्टींचा बाध न येता जी कर्जखाती 
दि. ३१.१०.२०२२ नंतर अनुत्पादित होतील SAM कर्जखात्यांना देखील ही योजना लागू 
असेल. 

(ब) RRC कायदा अथवा इतर कोणत्याही कायद्यान्वये थकित कर्जखात्यावर 
कारवाई चालू असेल अशी खातीदेखील या योजनेसाठी पात्र असतील. 

(क) जर एखाद्या थकित खात्याविरुद्ध किंवा संबंधितांविरुद्ध कोणत्याही कोर्टात कोणत्याही 
स्वरूपाचा दावा प्रलंबित असेल तर या योजनेच्या लाभासाठी सदर कोर्टात सहमती करार 
दाखल करून देखील या योजनेचा लाभ घेता येईल. 

(©) ज्या थकित खात्यांविरुद्ध बँकेने म.स.का. १९६० चे कलम १०१ अन्वये वसुली दाखला 
अथवा कलम ९१ अन्वये डिक्री प्राप्त केली असेल अशी खाती. 


३. परतफेडीचे सूत्र: रक्‍कम व योजनेसाठी पात्र ठरण्यासाठी आवश्‍यक असलेली तारीख 

(अ) ३१.०३.२०१३ पूर्वी 39.03.2093 रोजी सब-स्टॅँडर्ड म्हणून वर्गीकृत केलेली अनुत्पादित खाती. 
या गटामध्ये समाविष्ट खात्यांसाठी तडजोडीपोटी भरावयाची कमीत कमी रक्‍कम म्हणजे 
तडजोड तारखेस येणे असलेली मुद्दल बाकी अधिक इतर खर्च (उदा. वकील फी, विमा 
रक्कम, सरचार्ज, वसुलीसाठी केलेला अथवा त्यासाठी दिलेल्या जाहिरातीचा खर्च इ.) ही 
सर्व रक्‍कम देय असेल. 

(ब) दि. ०१.०४.२०१३ नंतर सब-स्टॅडर्ड म्हणून वर्गीकृत झालेली थकित खाती 
या गटामध्ये समाविष्ट असलेल्या खात्यांसाठी भरावयाची तडजोड रक्‍कम खालीलप्रमाणे 


तपशिल रक्‍कम (लाखांत) 
खाते अनुत्पादित झाल्याच्या तारखेस असलेली मुद्दल येणेबाकी v. 
(+) खात्याच्या अनुत्पादित तारखेपर्यंत येणे असलेली व्याज रक्‍कम 
अनुत्पादित तारखेपर्यंत येणे असलेली एकुण रक्‍कम 
(+) अनुत्पादित तारखेनंतर चार्जेसपोटी खात्यास नावे पडलेली रक्‍कम रु. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः युआरबी-१८१४/प्र.क्र.३३१/७-स 


(- खाते अनुत्पादित वर्गीकृत झाल्यांनतर खात्यावर झालेला भरणा रु. 


(+) खाते अनुत्पादित वर्गीकृत झालेल्या तारखेस येणेबाकी असलेल्या Fes ।रु. 
रकमेवर त्या तारखेपासून तडजोड होईपर्यंतच्या कालावधीपर्यंत ६ % 
सरळव्याज 


तडजोड रक्‍कम रु. 


परंतु अशी येणारी तडजोड रक्कम ही तडजोड तारखेस येणे असलेली मुद्दल बाकी अधिक इतर 
खर्च यांच्या एकत्रित रकमेपेक्षा कमी असता कामा नये. 
४. परतफेडीच्या अटी / शर्ती :- 
१. जर संपूर्ण तडजोड रक्‍कम तडजोड तारखेपासून एक महिन्याच्या आत भरली तर त्यावर कोणतीही 
व्याज आकारणी होणार नाही. 
किंवा 
२. तडजोड रकमेपैकी २५% रक्‍कम तडजोड तारखेपासून एक महिन्याच्या आत भरणे आणि उर्वरित 
रकमेचा भरणा खालीलप्रमाणे 


(अ) जर उर्वरित रकमेचा भरणा सहा महिन्याचे आत केला । तडजोड मंजूर तारखेपासून 
तर ताडजोड बाकी रकमेवर द.सा.द.शे. ७% सरळव्याज | अथवा सहमती करार 
(ब) जर उर्वरित रकमेचा भरणा एक वर्षापर्यंत केला तर दाखल दिनांकापासून 
ताडजोड बाकी रकमेवर द.सा.द.शे. ८% सरळव्याज 


३. या एकरकमी परतफेड योजनेअंतर्गत अथवा याआधीच्या कोणत्याही एकरकमी परतफेड 
योजनेअंतर्गत रक्‍कम परतफेडीचे हप्ते भरण्यास विलंब झाल्यास आणि कर्जदाराने (लाभधारकाने) 
एकरकमी परतफेड योजनेअंतर्गत देय असलेली उर्वरित रक्‍कम भरण्यास मुदतवाढ मागितल्यास 
सदर अर्जाची व त्यातील कारणांची छाननी करून ती सयुक्तिक वाटल्यास उर्वरित एकरकमी 
परतफेड योजनेअंतर्गत देय असलेली उर्वरित रक्‍कम भरण्यास पुढील १२ महिन्यांपर्यंत मुदतवाढ 
देण्याचा अधिकार अवसायकांना असेल. मात्र अशा उर्वरित देय रकमेवर द.सा.द.शे. १०% दराने 
सरळव्याज भरावे लागेल. 


५. इतर अटी व शर्ती 
(१) जर कर्जदारास याआधी एकरकमी परतफेड योजना मंजूर असेल मात्र काही सयुक्तिक कारणामुळे 
सदर मंजूरीच्या अटींची पूर्तता करून मुदतीत रक्‍कम भरणा करणे कर्जदारास शक्‍य झाले नसेल 
आणि san परिस्थितीत कर्जदाराने परत एकदा या योजनेखाली अर्ज दाखल केल्यास सदर 
अर्जाची योग्य ती छाननी झाल्यावर व त्याबाबत आवश्‍यक ती खातरजमा झाल्यानंतर कर्जदाराच्या 
अर्जावर अवसायक सकारात्मक निर्णय घेऊ शकतात व त्यानुसार कर्जदारास नव्याने एकरकमी 
परतफेड योजनेचा लाभ देऊ शकतात. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः युआरबी-१८१४/प्र.क्र.३३१/७-स 


(२) सहकर्जदार या नात्याने खात्याचे जामीनदार देखील या योजनेअंतर्गत अर्ज करू शकतात. 

(३) बँकेचे हेतुपुरस्सर कर्जबुडवे व ज्या थकित खात्यात काही आर्थिक घोटाळा झाले आहेत अशा 
थकबाकीदारांदेखील अवसायकाचे पूर्वमंजूरीने या योजनेचा लाभ घेता येईल. 

(४ जी थकित कर्जखाती माजी संचालकांशी किंवा त्यांच्या नातेवाईकांशी संबंधित असतील अडा 
खात्यांना, मा. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य यांचे पूर्वपरवानगीने 
एकरकमी परतफेड योजनेचा लाभ देता येईल. 

(५) निबंधक, सहकारी संस्था यांच्या कार्यालयाच्या परवानगी नंतर ही योजना अंमलात येईल. 

(६) दिनांक ३१.०३.२०२४ पर्यंत ही योजना अस्तित्वात असेल. 


६. अर्ज मंजुरीचे अधिकार 
या योजनेअंतर्गत शाखेस प्राप्त झालेल्या अर्जाची आवश्‍यक ती छाननी करून शाखा 
व्यवस्थापकाद्वारे सदर अर्ज विहित नमुन्यात मुख्य कचेरीकडे पाठविला जाईल. सदर अर्ज प्राप्त 
झाल्यावर मुख्यकचेरीमध्ये संबंधित अधिकारी त्याची तपासणी करतील आणि तदनंतर असा अर्ज 
अवसायकांचे मंजुरीसाठी ठेवण्यात येईल. सदर अर्जावर अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार 
अवसायकांना असेल. 


Digitally signed by Shrikrushna Anandrao 


Sh rikrush na Wadekar 


DN: CN = Shrikrushna Anandrao Wadekar, C = 
IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 

Anandrao Wadekar manarastitta ou ~ cooperation 
MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT 
Date: 2023.01.23 18:08:07 +05'30" 


(श्रीकृष्ण वाडेकर) 
वि.का.अ.तथा सहनिबंधक, 
महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


